सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र व पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७७/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य Haired, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.वैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, G39 AKA, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता/२०२४/११४५, दि.०७ जून, 2028, पत्र क्र.का.क्र.०१/मान्यता/२०२४/ 
११५०, दि.१० जून, २०२४, पत्र.का. क्र.०१/ मान्यता/२०२४/११२९, दि.२६ जून, २०२४, 
पत्र.का. क्र.०१/ मान्यता/२०२४/१२४३, दि.२४ जुले, २०२४, पत्र.का. क्र.०१/ मान्यता/ 
२०२४/१३७८, दि.१४ ऑगस्ट, २०२४ 

प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी (अँड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 
१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9७/उद्योजकता, 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या उदिष्ट 
पूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते 
तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकालीन 
व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी 
इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र संस्थेची 
शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास इच्छुक 
असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता 
करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे “तांत्रिक” गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची 
शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये जोडण्यात 
आला असून, सदर संस्थांना सन २०२४-२५ पासून मंडळाचे तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र व पदविका 
अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर सुरु करण्यास 
खालील अटी व शा्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे, त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


hea Poy क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9७/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 


६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 


७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधीळ अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर बाबी आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


८.  *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अशा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडिकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या OS HITCH विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून प्रस्ताव सादर न केल्यास san संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबींची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव 
व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक WA स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे 
पत्र क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आवश्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे fase) अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


area निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9७/उद्योजकता, 


१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१३. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१५. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 


१६. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९२७१६५१५८१९०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANJUSHA AMIT --:- पा. 
KARANDE 


ht 
-6BC8432DE7E7323854ESE7499C6395 1988287 A093EF9BO88F4 
109, cn=MANJUSHA AMIT KARANDE 
20: 27 16:54:17 +05'30' 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत ) 

६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

७. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 

यांच्यामार्फत). 

. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


io 


lated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७७/उद्योजकता , दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/ जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 


(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन बांधकाम पर्यवेक्षक (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ३०४२०२ 


अमरावती ।बुलडाणा ।सातपुडा ग्रामीण व आदिवासी बहुउद्देशिय विकास प्रसारक संस्था संचलित महात्मा ज्योतीबा फुले कृषी विज्ञान 
व कौशल्य विकास संस्था, संत गुलाब बाबा महाविद्यालय जळगाव रोड, सावता मंगल कार्यालय जवळ मु.पो. 
संग्रामपुर, ता- संग्रामपुर, जि- बुलडाणा- ४४४२०२ 


अमरावती «= [gas ।मानव विकास बहुउद्देशिय संस्था संचलित आदर्श व्होकेशनल कॉलेज, मु.पो- धामणगांव बढे, ता- मोताळा, जि- 
बुलडाणा -४४३१०४ 


अमरावती | अमरावती ।सावित्रीबाई बहुउद्देशीय संस्था संचलित सावित्रीबाई कौशल्य विकास संस्था, द ग्रेटर कैलास नगर, 
महादेवखोरी, अमरावती व्लॉक सेक्टर रोड, अमरावती-४४४६०६ 

अमरावती ।|यवतमाळ  ।|स्वयंम सिध्द बहुउद्देशिय संस्था संचलित मातोश्री कौशल्य विकास संस्था, गिरीजानगर, श्रावस्ती बुध्द विहार 
जवळ, धामणगांव रोड, यवतमाळ, जि- यवतमाळ- ४४५००१ 

नाशिक नाशिक आस फाऊंडेशन संचलित आस व्होकेशनल एज्युकेशन अँण्ड ट्रेनिंग सेंटर, बी विग बेसमेंट, गोदावरी चेम्बर्स, 
उन्नती शाळेसमोर, पेठरोड, पंचवटी, ता- जि- नाशिक -४२२००३ 
श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचळित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक व्होकेशनल 
कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी,भडगांव रोड, गडहिंग्लज, ता- 
गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 
सीईआयआयटीएस कंस्ट्रकान सेक्टर रिसर्च अँन्ड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन संचलित सीईआयआयटीएस 
सीएसआरडीएफ ठेकेदार स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, गट नं १६४/३, मु- कळंबवाडी, पो- काटेगाव, ता- 
बार्शी, जि- सोलापूर- ४१३४०९ 

नागपूर भंडारा श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नेताजी सुभाषचंद्र बोस कौडल्य विकास संस्था, 
लताकुंजच्या मागे, श्रीराम नगर, तुमसर, ता- तुमसर, जि- भंडारा- ४४१९१२ 


सह्याद्री प्रतिष्ठान संचलित स्वामी कौशल्य विकास संस्था, मु.पो- दिडोरी, ता- दिडोरी, जि- नाशिक- ४२२२०२ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/ जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 


छत्रपती जालना 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 
7 


क्र. 
q 
93 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


छत्रपती जालना 
संभाजीनगर 

छत्रपती धाराशिव 
२ याजी तार 

संभाजीनगर 


नागपूर नागपूर 


छत्रपती जालना 
१४ , 
संभाजीनगर 


(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


मानसी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित मानसी कौशल्य विकास संस्था, मु.पो- इंदेवाडी, इंदेवाडी 
गावातील आंबेडकर पुतळ्या जवळ घर क्र. १३०, ता- जि- जालना- ४३१२०३, (संस्था कोड MSB9Z0302) 


सरस्वती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित राजर्षी शाहु महाराज बांधकाम पर्यवेक्षक कौशल्य विकास संस्था, 
विरेगाव, ता- भोकरदन, जि- जालना- ४३१११४ 

जिजाऊ महिला शिक्षण संस्था उस्मानाबाद, परशुराम कॉलनी, सांजा रोड, धाराशिव , ता-जि- धाराशिव- 
४१३५०१ (संस्था कोड ॥॥88२३०५१६) 

कौसिल ऑफ युनिव्हर्सल बुध्दिस्ट युनिव्हर्सीटी संचलित संघसेना कौडल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. ८९, 
घरकुल सोसायटी, बेलतारोडी रोड, ओम हार्डवेअर जवळ, हरिहर नगर, बेसा,नागपूर-४४००३७ 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
छत्रपती जालना 
संभाजीनगर 


नवीन संस्था 


तुकडीत वाढ करणे 


तक्षशिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित समता व्होकेशनल, मातृछाया निवास, समर्थ नगर, जिल्हा 
परिषद कार्यालय मागे, जि. जालना ४३१२०३ (संस्था कोड ॥॥58१८०२२६) 


जय हनुमान बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित तुळजाभवानी स्किल डेव्हळपमेंट इन्स्टिट्युट, रा. वांजोळा, 
ता. मंठा, जि. जालना ४३१५०४ (संस्था कोड ॥॥58१८०२२९) 

जगदेश्वरी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण संचलित सिंहगड स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, गट क्र.१०७, 
नायरा पेट्रोल पंपाजवळ, धाड रोड, वडाळा, ता- जाफ्राबाद, जि.- जालना- ४३१२०६ (संस्था कोड 
॥॥58१८०३०५) 

के. शिवाजीराव शिदे पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था जाधव जवळा संचलित शिवाजी कौडाल्य विकास 
संस्था, अहमदपुर रोड, पुस, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड ४३१५१९ 

अभिनव अभियांत्रिकी स्थापत्य केंद्र संचलित अभिनव कौशल्य विकास संस्था, दुसरा मजला, संगम फेज २, सर्व्हे 
न. ३०९/२/ ओअ-१, पुणे, ता- हवेली, जि- पुणे - ४११००१ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु HIS / Wan संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
बीड 
१९ 


छत्रपती स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित स्वामी विवेकानंद कौशल्य विकास संस्था, भक्‍ती ere 


संभाजीनगर कन्स्ट्रकान, एकनाथ नगर, ता- जि- बीड- ४३११२२ 


छत्रपती बीड विराजराजे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, च्या 
२० |. नवीन संस्था 

संभाजीनगर मु.पो. शिरुर (का), ता- शिरुर (का), जि- बीड- ४१३२४९ 

छत्रपती  ।नांदेड मुक्‍ताई बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित नॅशनल स्किल व्होकेशनल एज्युकेशन अँन्ड ट्रेनिंग सेंटर, ee 
२१ ।_. ae नवीन संस्था 

संभाजीनगर चिदगीरी, ता- भोकर, जि- - ४३१७४५ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन लाईनमन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


अमरावती वाशिम आदर्श बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित संत गजानन महाराज कौडल्य विकास संस्था, कंकरवाडी | 
चावर बोते आगरवाल वाति नवीन संस्था 
फाटा, चिचांबाभर रोड, , ता- रिसोड, जि- - ४४४५०६ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


नागपूर चंद्रपूर वेदांता एज्युकेडानल अँन्ड वेलफेयर सोसायटी संचलित ऑरान इन्स्टिट्युट ऑफ व्होकेशनल अंड स्किल . 
RSE See eee वा re चंद्रपूर जुन्या संस्थेत नवीन 
डेव्हलपमेंट सेंटर, राजीव गांधी कन्या महाविद्यालय, HVAT पो. , ता- चिमूर, जि- चंद्रपूर -४४२९०३ 
; अभ्यासक्रम 
( संस्था कोड ॥॥58३४०४००) 
पुणे 


कोल्हापूर ।संस्कार एज्युकेडान सोसायटी संचलित संस्कार टेक्निकल अंड मॅनेजमेट कौशल्य विकास संस्था, चंद्रप्रभा नवीन संस्था 


प्लाझा, चर्च शेजारी, चर्च रोड, ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ३०२४०९ 


अमरावती ।|अमरावती ।व्हिजन एज्युकेशन सोसायटी संचलित व्हिजन एज्युकेशन अँकेडमी AA रोड, जय स्तंभ चौक, रंगभवन जवळ, | जुन्या संस्थेत नवीन 
होळी चौक, ता- धारणी, जि- अमरावती -४४४७०२ (संस्था कोड ॥॥58२८०७४९) अभ्यासक्रम 


पुणे सातारा लोकविकास संस्था संचलित स्वराज व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उंब्रज , गौसिया मंझिल उंब्रज चोरे रोड, उंब्रज, [Gen संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


ता- कराड, जि- सातारा- ४१५१०९ (संस्था कोड MSB%303E2 


पुणे सातारा  'मेगाटीम्स फाऊंडेशन संचलित मेगाटीम्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड स्किल्स, मु.पो. किरपे, ता- कराड, 
३ नवीन संस्था ०२ 
जि- सातारा- ४१५१०३ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचळित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक व्होकेशनल 
कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, ता- 
गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 
पानसरे एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित विजया कौशल्य विकास संस्था, सर्व्हे नं. १५१/११/क, मु.पो. मंचर, ता- 
आंबेगांव, जि- पुणे- ४१०५०३ 

छत्रपती = fas विराजराजे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित ळोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, 


मु.पो. शिरुर (का), ता- शिरुर (का), जि- बीड- ४१३२४९ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स कृषी तंत्रज्ञान (अग्नीकल्वर टेक्नोलॉजी) (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


नागपूर गोंदिया करीअर पॉईट ऑनलाईन सर्व्हीस प्राईवेट लिमीटेड संचलित श्री रामाजी कौशल्य विकास संस्था , व्दारकाधाम ; 
किंडगीपार ; Ane नवीन संस्था 
किंडगीपार रोड,बनगांव, आमगांव, ता- आमगांव, जि- - ४४१९०२ 


नागपूर चंद्रपूर ज्ञानदा बहुउद्देशिय सेवा संस्था संचलित कृषीकुळ एग्रीकल्वर टेक्नॉलॉजी स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, 
विविध कार्यकारी सोसायटी, गणेश किराणा स्टोअर जवळ, शेगाव (बीके), ता-वरोरा, जि- चंद्रपूर- ४४२९०६ नवीन संस्था 


सोलापूर ।मोडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी संचलित ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था माळशिरस, मु.पो. माळशिरस, eee हा 
८97 0 
ता- माळशिरस, जि- सोलापूर- ४१३१०७ 


संभाजीनगर नगर, मुखेड, जि. नांदेड ४३१७१५ 
नागपूर गडचिरोली [Arca बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडल्य विकास संस्था, राणा नवीन संस्था 
प्रताप वार्ड, जुनी आयटीआय इमारत फाये बिल्डींग कुरखेडा, ता- कुरखेडा, जि.- गडचिरोली- ४४१२०९ 


छत्रपती नांदेड शामकीोमाता बहुउद्देशिय महिला सेवाभावी संस्था दापका संचलित दिपक कौशल्य विकास संस्था, शिवाजी नवीन संस्था 


Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७७/उद्योजकता , दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/ जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
नागपूर गडचिरोली |मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित Va. parca विकास संस्था, आरमोरी |नवीन संस्था 
रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता- देसाईगंज, जि.- गडचिरोळी- ४४१२०७ 


नागपूर गडचिरोली |मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित बि.एम.पाटील कौशल्य विकास संस्था, |।नवीन संस्था 
मातोश्री भवन, बि.एम. परशुरामकर इमारत गेवर्धा, ता- कुरखेडा, जि.- गडचिरोळी- ४४१२०७ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन अग्रीकल्चर इंजिनियरिंग (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


अमरावती ।|बुलडाणा ।सातपुडा ग्रामीण व आदिवासी बहुउद्देशिय विकास प्रसारक संस्था संचलित महात्मा ज्योतीबा फुले कृषी विज्ञान 
व कौशल्य विकास संस्था, संत गुलाब बाबा महाविद्यालय जळगाव रोड, सावता मंगल कार्यालय जवळ मु.पो. jad संस्था 
संग्रामपुर, ता- संग्रामपुर, जि- बुलडाणा- ४४४२०२ 


अमरावती |अमरावती स्व. मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आटिझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, व्दारका 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


बिल्डींग, मु.पो. टवलार, ता- अचलपूर, जि- अमरावती-४४४८०८ (संस्था कोड ॥॥88२८०७३४) 
अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन सर्वेअर (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ॥॥७80०८४००१ 


अमरावती ।|अमरावती स्व. मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आटिझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, व्दारका न 
वेल्डींग टवलार, ता- अचलपूर, जि- अमरावती sae, जुन्या संस्थेत नवीन 
ल्डींग, मु.पो. , ता- , जि- -४४४८०८ (संस्था कोड MSB2C038) 
अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनीअरींग (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


नागपूर चंद्रपूर वेदांता एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेयर सोसायटी संचलित ऑरान इन्स्टिट्युट ऑफ व्होकेडानळ अंड स्किल 
डेव्हलपमेंट सेंटर, राजीव गांधी महाविद्यालय, मासळ (बु पो.ता- चिमूर, जि- चंद्रपूर -४४२९०३ संस्था 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु HIS / Wa संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


अ.क्र विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


सोसायटी अंडरटेकिंग पुअर पीपल ओस फार रेहंबिलिशन सपोर्ट Hlared विकास संस्था, मु.पो - आगरवाडी, 
अमेटी लेदर फॅक्टरी जवळ, सफाळे- केळवे रोड, सफाळे, ता- जि- पालघर - ४०११०२ 
लेड ए हॅण्ड इंडिया संचलित लेड ए हॅण्ड इंडिया कारीगर स्किल डेव्हलपमेट सेंटर, प्लॉट नं. १५, सेनापती 
रोड, शिवाजी सहकारी हाउसिंग सोसायटी, पुणे, ता- पुणे, जि- पुणे- ४११०१६ 
क्निशियन (अर्धवेळ) कालावधी - सहा म 


मुंबई रायगड एशियन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युशान्स अड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन संचलित एशियन इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अंड 
स्किल एज्युकेशन, शिल्लोतर रायचूर, दुसरा मजला, लक्ष्मी बसस्टोप शेजारी, सुखापुर, ता- पनवेल, जि- 
रायगड-४१०२०६ 


पुणे सातारा उदय गुजर फाऊंडेशन संचलित उदय गुजर फाऊंडेशन कौडल्य विकास केद्र, गट नं. ११४५, मु.पो-विग, 
२ गर पत्ती र्व बोर तळा सातारा 
महांगरे वस्ती, Bras भोर रोड, ता- , जि- - ४१२८०१ 


aa कालावधी - सहा म 
पालघर सोसायटी अंडरटेकिंग पुअर पीपल ओस फॉर रेहेंबिलिशन सपोर्ट कोशल्य विकास संस्था, मु.पो- आगरवाडी, ।नवीन संस्था 
अमेटी लेदर फॅक्टरी जवळ, सफाळे- केवळे रोड, सफाळे, ता- जि- पालघर - ४०११०२ 
उदय गुजर फाऊंडेशन संचलित उदय गुजर फाऊंडेशन कौडल्य विकास केंद्र, गट नं. ११४५, मु.पो-विंग, नवीन संस्था 
२ पुणे सातारा a eee वाळा सातारा 
महांगरे वस्ती, शिरवळ भोर रोड, ता- , जि- - ४१२८०१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर (अर्ध वेळ) कालावधी - सहा महिने 


पुणे सातारा  'मेगाटीम्स फाऊंडेशन संचलित मेगाटीम्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अंड स्किल्स, मु.पो. fox, ता- कराड, ia 
जि- सातारा- ४१५१०३ 


: | a 
शिरोडकर प्रेसी कॉम्प प्राइवेट लीमीटेड संचलित फिनिक्स कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. 92/9, चिचवड 
२  । पुणे पुणे एमआयडीसी, कायनेटीक SSSI पार्क, एमआयडीसी चिंचवड, गारवेअर वॉल रोप्स समोर चिंचवड, ता- 
हवेली,जि- पुणे- ४११०१९ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/ जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
a 


उदय गुजर फाऊंडेशन संचलित उदय गुजर फाऊंडेशन Hlared विकास केंद्र, गट नं. ११४५, मु.पो-विंग, नवीन संस्था 
महांगरे वस्ती, शिरवल भोर रोड, ता- खंडाळा, जि- सातारा- ४१२८०१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन गार्डनर (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 


पुणे सातारा वेच तते ; 
3 फलटण एज्युकेशन सोसायटी संचलित तंत्र शिक्षण आणि कौशल्य विकास संस्था फलटण, रविवार पेठ, 
फलटण आणि श्रीमंत मालोजीराजे शैक्षणिक संकुल, जिंती नाका, फलटण ता- फलटण, जि- सातारा -४१५५२३ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन फळ रोपवाटीका (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक- ३०५१२० 


पुणे सातारा व 3 . 
3 फलटण एज्युकेशन सोसायटी संचलित तंत्र शिक्षण आणि कौशल्य विकास संस्था फलटण, रविवार पेठ, 
फलटण आणि श्रीमंत मालोजीराजे शैक्षणिक संकुल, जिंती नाका, फळटण ता- फलटण, जि- सातारा -४१५५२३ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन स्कूटर, मोटरसायकल सव्हिसिग (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक- ३०६१०२ 
मुंबइ पालघर सोसायटी अंडरटेकिंग पुअर पीपलस आंस फार रेहेंबिलिडान सपोर्ट कोशल्य विकास संस्था, मु.पो- आगरवाडी, 


सातारा 


अमेटी लेदर फॅक्टरी जवळ, सफाळे- केवळे रोड, सफाळे, ता- जि- पालघर - ४०११०२ 


लेड ए हण्ड इंडिया संचलित लेड ए हण्ड इंडिया कारीगर कौडाल्य विकास केद्र, प्लॉट नं. १५, सेनापती बापट |नवीन संस्था 

रोड, शिवाजी सहकारी हाउसिंग सोसायटी, पुणे, ता- पुणे, जि. पुणे- ४११०१६ | 
एशियन ग्रुप ऑफ sfRecyqara sts Rud ऑर्गनाइजेशन संचलित एशियन इन्स्टिट्युट ऑफ प्रोफेशनल अंड 

स्किल एज्युकेशन, शिल्लोतर रायचूर, दुसरा मजला, लक्ष्मी बसस्टोप शेजारी, सुखापुर, ता- पनवेल, जि- 


पुणे सातारा  'ेगाटीम्स फाऊंडेशन संचलित मेगाटीम्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड स्किल्स, मु.पो. किरपे, ता- कराड, वका 
जि- सातारा- ४१५१०३ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु HIS / Wan संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


१८ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन जोडारी (फिटर) (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक-३०३२२५ 


पुणे सातारा  'मेगाटीम्स फाऊंडेशन संचलित मेगाटीम्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड स्किल्स, मु.पो. किरपे, ता- कराड, ae 
जि- सातारा- 894903 


१९ अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ट्रेसर्स (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक-३०४२०१ 


नाशिक जळगाव मानवता हित बहुउद्देशिय संस्था संचलित चेतना पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कोथळी रोड, भडगाव, कग ळा 
ता- भडगाव, जि- जळगाव- ४२४१०५ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन डेअरी फार्मिंग (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक-३०५४२३२ 
पुणे मॉडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी संचलित ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था माळशिरस, मु.पो. माळशिरस, ee 
नवीन संस्था ०२ 
ता- माळशिरस, जि- सोलापूर- ४१३१०७ 


श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचळित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक व्होकेशनल 
कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, ता- |नवीन संस्था 


गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - |॥58०८४००१ 
लोकविकास प्रतिष्ठान संचलित सिध्दीविनायक स्किल डेव्हलळपर्मेट सेटर, यशोदा हॉस्पिटलच्या मागे, न 
EATER खानापूर चांगली नवीन संस्था ०२ 
, लेंगरे रोड, विटा, ता- , जि- - ४१५३११ 
२ पुणे सातारा लोकविकास संस्था संचलित स्वराज व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, उंब्रज, गौसिया मंझिल उंब्रज चोरे रोड, उंब्रज, |जुन्या संस्थेत नवीन 
ता- कराड, जि- सातारा- ४१५१०९ (संस्था कोड MSB 93032) अभ्यासक्रम 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७७/उद्योजकता , दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/ जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. ऑटोमोबाईल मेकॅनिक टेक्निशियन (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक-३०६२०३ 
रामकृष्ण far संचलित रामकृष्ण far कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, सकवार, गाव- सकवार, 
पोस्ट- खानिवडे, ता- वसई, जि- पालघर-४०१३०३ 


मुंबई हहर |कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट, कोहिनूर भवन, ।|तुकडीत वाढ करणे 
सेनापती बापट मार्ग दादर (प), ता- दादर, जि- मुंबई -४०००२८ ( संस्था कोड ॥॥७8०१०२८१) 


पुणे कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट कौशल्य व्यवसाय ।नवीन संस्था 


नवीन संस्था 


शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज रोड, झेड ब्रिजजवळ, पुणे, ता- जि- पुणे- 
४११००१ 


नाव - सी.सी.इन .वायरमन ( ) कालावधी - एक वर्षे अभ्यासक्रम संकेतांक-३०२२०९ 


रामकृष्ण मिशन संचलित रामकृष्ण Far कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, सकवार, गाव- सकवार, । 
नवीन संस्था 
पोस्ट- खानिवडे, ता- वसई, जि- पालघर-४०१३०३ 


अभ्यासक्रम संकेतांक-३०३२०५ 
रामकृष्ण मिशन संचलित रामकृष्ण Far कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, सकवार, गाव- सकवार, री 
नवीन संस्था 
पोस्ट- खानिवडे, ता- वसई, जि- पालघर-४०१३०३ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ३०२१०६ 


मुंबई हहर |कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट, कोहिनूर भवन, | तुकडीत वाढ करणे 
सेनापती बापट मार्ग दादर (प), ता- दादर, जि- मुंबई -४०००२८ ( संस्था कोड ॥॥७8०१०२८१) 


पुणे कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट कौशल्य व्यवसाय |नवीन संस्था 


शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, डेक्कन जिमखाना, जंगली महाराज रोड, झेड ब्रिजजवळ, पुणे, ता- जि- पुणे- 
४११००१ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु HIS /Wan संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन प्रशितन व वातानुकूलन मेकॅनिक (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 
मुंबई मुंबई हहर |कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्युट, कोहिनूर भवन, | तुकडीत वाढ करणे 
सेनापती बापट मार्ग दादर (प), ता- दादर, जि- मुंबई -४०००२८ ( संस्था कोड ॥॥७8०१०२८१) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन जनरल फिटर (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 
पुणे पुणे पानसरे एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित विजया कौडल्य विकास संस्था, सव्हे नं. १५१/११/क, मु.पो. मंचर, ता- नवीन संस्था 
आंबेगांव, जि- पुणे- ४१०५०३ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन बिल्डिंग साइट सुपरवायझर (अर्ध वेळ) कालावधी - एक वर्ष 
मुंबई जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था, संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर कोडशल्य विकास संस्था, [Ad संस्था 
देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क BN, कोळशेत रोड ठाणे, ता- जि- ठाणे- 
४११२०६ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन कृषी माहिती तंत्रज्ञान (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 


नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौशल्य विकास संस्था, राणा नवीन संस्था 
प्रताप वार्ड, जुनी आयटीआय इमारत फाये बिल्डींग कुरखेडा, ता- कुरखेडा, जि.गडचिरोली- ४४१२०९ 


>. कू गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौशल्य विकास संस्था, आरमोरी |नवीन संस्था 
रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता- देसाईगंज, जि.गडचिरोळी- ४४१२०७ 


नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित बि.एम.पाटील कौशल्य विकास संस्था, [Ad संस्था 
३ मातोश्री भवन, बि.एम. परशुरामकर इमारत गेवर्धा, ता- कुरखेडा, जि.गडचिरोली- ४४१२०७ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु HIS / Wan संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे / जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन भाजीपाला रोपवाटिका (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 


नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौडशल्य विकास संस्था, राणा नवीन संस्था 
प्रताप वार्ड, जुनी आयटीआय इमारत फाये बिल्डींग कुरखेडा, ता- कुरखेडा, जि.- गडचिरोली- ४४१२०९ 


गी नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौशल्य विकास संस्था, आरमोरी |नवीन संस्था 
रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता- देसाईगंज, जि.- गडचिरोली- ४४१२०७ 


नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित बि.एम.पाटील कौशल्य विकास संस्था, |नवीन संस्था 
३ मातोश्री भवन, बि.एम. परशुरामकर इमारत गेवर्धा, ता- कुरखेडा, जि.- गडचिरोळी- ४४१२०७ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन बिल्डिंग SRM पर्यवेक्षक (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


नागपूर गडचिरोली मातोश्री बहुउद्देशिय शैक्षणिक सेवाभावी कल्याणकारी संस्था संचलित एस.पी.कौशल्य विकास संस्था, आरमोरी |नवीन संस्था 
रोड, पेपर मिल जवळ, कुरुड/ वडसा, ता.- देसाईगंज, जि.- गडचिरोली- ४४१२०७ 


